महिला व बाळ विकास विभागातील 
गट-अ संवर्गातील” प्रशासकीय 
कारणास्तव बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मबाआ- २०२१/प्र.क्र.७०/कार्या-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जुलै, २०२१ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतूदी नुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ 
(४), व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पुर्व मान्यतेने या विभागातील खालील अधिका-यांची 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव बदली 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे सध्या कार्यरत बदलीने शरा 
नाव कार्यालय पदस्थापनेचे कार्यालय 
1 १_| २ ३ शिक्का अ ५ 
7 श्री. डी.बी. मुंडे । जिल्हा कार्यक्रम | परिविक्षा अधिक्षक, 
अधिकारी महिला व बाळ विकास 
(मवबावि) जि.प. । आयुक्तालय, पुणे शिका 
पुणे 
Q श्री. जे.बी.गिरासे | बाल विकास जिल्हा कार्यक्रम श्री. गिरासे यांनी त्यांच्या मूळ 
प्रकल्प अधिकारी | अधिकारी (मवबावि । पदाचा कार्यभार श्रीम. प्रेमा 
(ना), कुर्ला जि.प. पुणे घाटगे, बाल विकास प्रकल्प 


अधिकारी (ना), चेंबूर यांचेकडे 
सोपवून तसेच त्यांच्याकडे 
असलेला बाल विकास प्रकल्प 
अधिकारी (ना) गोरगाव (पूर्व) या 
पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार श्रीम. 
मिनाक्षी बिराजदार, बाल 
विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), 
बोरिवलळी-१ यांचेकडे सोपवून 
बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. 


२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येते की, वरीलप्रमाणे 
पदस्थापना देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा तात्काळ निर्गमित करावेत. 
३. वरीलप्रमाणे करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय 


अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे 
तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ- २०२१/प्र.क्र.७०/कार्या-७ 


४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची 
रजा मंजूर करु नये वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ 
कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 
५. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापनाने देण्यात आलेल्या 
पदावर रुजू करुन घेताना, ते रजेवर / गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर 
हजर करुन घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना 
हजर करुन घेण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून न 
चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी 
प्रसृत केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकांतील निदेशांचे पालन करावे. 
६. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम,१९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यादिन (dies non) म्हणून 
गणला जाईल. 
७. सदरहू बदल्या ह्या प्रशासकीय बदल्या असल्याने उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता 
व इतर अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असतील. 
८. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥1॥818/9511॥19.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२९१८०५३६९८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


igitally signed by RAJENDRA T BHALWANE 
=Government Of Maharashtra, 


RAJ EN DRA T पाय य esintveaO(Gact45$187693 275 
BHALWANE = geese: 
(रा. ता. भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
२. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 
४. मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. प्रधान सचिव (म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
७. संबंधित विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
८. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई /नागपूर (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
९. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
१०. सर्व संबंधित अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
११. निवडनस्ती ,कार्यासन ७ महिला व बाल विकास विभाग. 


